मौजे येडेनिपाणी, ता.वाळवा, जि.सांगली 
येथील कै.स्वातंत्र्य सैनिक पांडू मास्तर 
उर्फ पांडूरंग गोविंद पाटील यांचे स्मारक 
उभारण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.२००/योजना-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- ३१ मे, २०२२. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, 
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.स्मारक-२०१६/प्र.क्र.२००/पंरा-९, 
दि.११.०१.२०१७. 
३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.स्मारक-२०१६/प्र.क्र.२००/योजना-११, दि.१९ 
सप्टेंबर २०१९ . 
प्रस्तावना : 


कै.स्वातंत्र सैनिक पांडू मास्तर उर्फ पांडूरंग गोविंद पाटील यांचे मौजे येडेनिपाणी, ता.वाळवा, 
जि.सांगली येथीळ स्मारक बांधकाम आराखडयास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील स्मारक 
समितीने दिनांक २८.८.२०१७ रोजी अंतिम मान्यता दिली असून सदरहू स्मारक बांधकामासाठी रुपये 
२,२५,४३,०००/-(अक्षरी रुपये दोन कोटी पंचवीस लक्ष त्रेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास दिनांक ११.१.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू 
स्मारकाकरिता रु.१,००,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक कोटी फक्त) इतका निधी दिनांक १९.९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
जिल्हाधिकारी, सांगली कार्यालयाने शासनास सादर केले आहे. सदर स्मारकाच्या बांधकामाकरिता 
उर्वरित निधी वितरित करण्याकरिता शासनाकडे विविध लोकप्रतिनिधींकडून मागणी करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुषंगाने सदरहु स्मारकास निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.२००/योजना-११ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२०२३ करिता लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एल-३, २०१५-इतर ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम, १९६ जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय (००) (०६) थोर व्यक्तींची स्मारके 
उभारण्याकरिता अनुदान (२५१५२४८६), ३१ सहायक अनुदान (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षातर्गत रुपये 
२०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आळा असून वितरणाकरिता रु.२ कोटी Lo लक्ष 
इतका निधी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार स्मारक या योजनेकरिता 
१४% निधी विभागाच्या बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यात आळेला आहे. बीम्स प्रणाळीवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु.२ कोटी ८० लक्ष निधीपैकी रु.८० लक्ष इतका निधी कै.स्वातंत्र 
सैनिक पांडू मास्तर उर्फ पांडूरंग गोविंद पाटील यांच्या स्मारकाकरिता वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर स्मारकाच्या बांधकामावरील खर्च भागविण्याकरिता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सांगली यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून जिल्हाधिकारी, 
सांगली यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर स्मारकावरील खर्चाची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी, सांगली यांची राहील. त्यांनी स्मारकाच्या कामाची प्रगती तसेच उपयोगिता 
संबंधिची माहिती, उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी झासनास सादर करावे व महालेखापालांच्या 
CARN खर्चाच्या ताळमेळाबाबतची कार्यवाही करावी. तसेच विहीत कालावधीत निधी खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

४. सदर स्मारकाच्या बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याची व कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार 
नाही याबाबतची जबाबदारी जिल्हास्तरीय स्मारक समितीची राहील. 

५. सदरहू खर्च सन २०२१-२२ करिता लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्राम विकास 
कार्यक्रम, १९६ जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय (००) (०६) थोर व्यक्‍तींची स्मारके 
उभारण्याकरिता अनुदान (२५१५२४८६), ३१ सहायक अनुदान (योजनांतर्गत) या लेखाश्रिर्षांतर्गत प्राप्त 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, झासन निर्णय, क्रमांक-अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४.०६.२०२१ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
मधील अटीं व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेताक 202205311048497020 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.२००/योजना-११ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar Giri 
DN: c=IN, o=Government Of 


e 
Ra V | al d fa Maharashtra, ou=Rural Development 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
७ 2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc2145 


| ५ h Wa | G | rl 4099d86f4055bb93d2941d289397e25 


७०७०१९6, cn=Ravindra Ishwar Giri 
Date: 2022.05.31 11:37:38 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा.पालक मंत्री, कोल्हापूर जिल्हा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व मा.विधान परिषद सदस्य / मा.विधानसभा सदस्य. 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


. मा.अ.मु.स.(ग्राम विकास विभाग), बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-१. 
.मा.अ.मु.स.सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.अ.मु.स.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.अ.मु.स.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
. विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 

. जिल्हाधिकारी, सांगली. 

. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सांगली 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, सांगली. 

वित्त विभाग (व्यय -१५, अर्थसंकल्प-१६/१७), मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, वित्त-१ कार्यासन, ग्राम विकास विभाग. 

निवड नस्ती (यो-११). ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


